महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि २०१७/प्र.क्र.१३३ /का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ जून, २०१९ 


संदर्भ - सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे हासन आदेडा दि.०१/०१/२०१८ 


आदेश 
श्री. रा.चो.सरवदे, अवर सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन 
आदेशान्वये राज्य माहिती आयोग ,औरंगाबाद खंडपीठ या कार्यालयातील उप सचिव या पदावर एक वर्षाच्या 
कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती .सदर मुदत दि.०२/०४/२०१९ रोजी संपुष्टात 
आली आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री .रा.चो.सरवदे, अवर सचिव यांना राज्य माहिती आयोग ,औरंगाबाद 
खंडपीठ या कार्यालयातील उप सचिव या पदावर दि.०३.०४.२०१९ पासून पुढे दि.३१.०३.२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री.सरवदे, अवर सचिव यांना मंत्रालयातील अवर 
सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१२२११२३९३१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Imtiyaz 
y 2.54. 
rt ec0e87d0a6, 
serialNumber=77a529748c5e7c1 ba7a66e8 1c654ba3c492fda5b29e076241 
Mushta que Kaze oe 
Date: 2019.06.13 11:26:28 +05'30' 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
de=400032, st=Maharashtra, 
f9b0bb07e3c6556e724501d0cSeaSc63b3146314d51 


nt, post 
11589 


प्रत, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

अ.मु.स.(सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अ.मु.स./प्र.स./सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, मुख्य राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव / उप सचिव (कार्या.६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
श्री.रा.चो.सरवदे, अवर सचिव तथा उप सचिव, राज्य माहिती आयोग ,औरंगाबाद खंडपीठ, 
निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


SCS जद. त. HD OO 


Sa SH 


